राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण, २०२० नुसार स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण 
व दर्जावाढ 

महाराष्ट्र शासन 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव-२०२३/प्र.क्र. ९७/एसएम-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४ 


वाचा - 

१. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (Right of Children to free and 
compulsory, ACT 2008-No.34.2008) 

२. शासन अधिसूचना क्रमांक पीआरई-२०१०/प्र.क्र.२१२/(बी)/पीई-१ दि.११.१०.२०११ 

३. शासन परिपत्रक शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः विकाक- 
१/२००९/प्र.क्र.२९२/प्राशि-१ दि.१०.०५.२०१० 

४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्राश्ातू-१११२/२५८/२०१२/प्राशि-३ 
दि.१३.०२.२०१३, 

५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्राश्ातु-१११२/२५८/२०१२/प्राशि-३ 
दि.०२.०७.२०१३ 

६. शासन निर्णय क्र.एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१६/१५/टिएनटी-२,दि.२८.०८.२०१५ 

७. शासन निर्णय क्रमांक : एसएसएन-२०१५/(प्र.क्र.९/१५)/टिएनटी-२, दिनांक २७.११. २०१५ 

८. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक प्राश्ञातु-२०१८/प्र.क्र.२०४/एसएम-५, 
दि.१९.०९.२०१९. 

९. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. आशिका/प्राथमिक/वर्गजोड/२०२३/२७५२, 

दिनांक ०४.०५.२०२३ 

qo. शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण आयुक्तालय, म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र. आशिका/प्राथमिक/वर्गजोड/२०२३/ 
३४९४, दिनांक ०८.०६.२०२३. 

११. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. आशिका/प्राथमिक/वर्गजोड/२०२३/४७१९, 
दिनांक ०४.०५.२०२३ 

प्रस्तावना- 


बाळकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९, 


दि.०१.०४.२०१० पासून लागू झाला आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदींनुसार ६ ते १४ वयोगटातील 


सर्व बालकांना मुक्‍त व अनिवार्य शिक्षण देण्याची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासन व स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांची आहे. उक्त अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक बालकाच्या निवासापासून १ 


किलोमीटर अंतराच्या आत प्राथमिक झाळा व 3 किलोमीटर अंतराच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा 


सुविधा अथवा वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे. 


२. उक्त अधिनियमातील तरतुदींच्या आधारे शासन निर्णय दि.१३.०२.२०१३ अन्वये शाळांची 


प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी संरचना/ स्तर निश्चित करण्यात आले 


आहेत. शासन निर्णय दिनांक ०२.०७.२०१३ अन्वये प्राथमिक शाळांच्या सुधारित संरचनेनुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव-२०२३/प्र.क्र. ९७/एसएम-५ 


माध्यमनिहाय इयत्ता ४ थी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता ५ वी चा वर्ग व इयत्ता ७ वी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता 


८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आळी आहे. तसेच शासन निर्णय 


दि.२८.०८.२०१५ नुसार वर्ग जोडण्याबाबत सुधारीत निकष विहित करण्यात आलेले आहेत. 


त्यानुसार इयत्ता१लीते५वी,इ.६वीते८वी, इ. ९ वी ते १० वी अशी संरचना करण्यात आली आहे. 


३. उक्तझ्ासन धोरणानुसार जिल्हा स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी किंवा 


इ.१ ली ते ७ वी च्या शाळांमध्ये अनुक्रमे इ. ५ वी व इ.८ वी चे वर्ग जोडण्याची कार्यवाही मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/ आयुक्‍त, महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ 


नगरपालिका/ कमांडींग ऑफिसर, कटक मंडळ यांच्या शिफारशीने शासनाद्वारे प्राथम्याने करण्यात 


येत आहे. तसेच दि.१९.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इयत्ता ५ वी चा वर्ग व उच्च प्राथमिक 


शाळेस इयत्ता ८ वी चा वर्ग जोडण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण/ सुधारित आदेशा निर्गमित करण्यात आले 


आहेत. त्यानुसार १ कि.मी./ ३ कि.मी. च्या परिघात जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था, 


खाजगी अनुदानित झाळेमध्ये अनुक्रमे इयत्ता ५ वी/ ८ वी चा वर्ग सुरु करण्यास शासन स्तरावरुन 


मान्यता देण्यात येते. 


४. केंद्र शासनाने UDISE+ मधील आकडेवारीवरुन राज्यात अनेक प्रकारच्या शाळा असल्याचे 


नमूद केले असून, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने राज्यात 


प्रामुख्याने इयत्ता १ ली ते ८ वी, इयत्ता १ ली ते १० वी/ इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी च्या संयुक्‍त शाळा 
असाव्यात, अशी शिफारस केली आहे. 


५. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० अनुसार वय वर्ष तीन ते आठ म्हणजेच पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता 


दुसरीपर्यंत एक गट, इयत्ता तिसरी ते इयत्ता पाचवी एक गट, इयत्ता सहावी ते आठवी एक गट व 


इयत्ता नववी ते बारावी एक गट असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये 


पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांश जिल्हा 


परिषद झाळांना अंगणवाडया संलग्न असून त्याव्दारे पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच 


केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येत आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या 


शाळांशी अंगणवाडया संलग्न नाहीत अशा ठिकाणी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक 


शिक्षणाच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावरुन उचित कार्यवाही करणे आवरयक आहे . 


६. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ राज्यात लागू 


करण्यात आला असून, त्या धोरणाची अंमळबजावणी करण्यात येत आहे. या अधिनियमांतर्गत 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दर्जावाढ अथवा वर्ग जोडण्यास मान्यता देण्यात येत 


असल्याने व सदर शाळांकडे मर्यादित आर्थिक Gla उपलब्ध असल्याने, नवीन शाळा, दर्जावाढ 


अथवा वर्ग जोडण्यासाठी आवश्‍यक अतिरिक्त शिक्षक व भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे शक्य 


होत नसल्याचे दिसून येत आहे. सद्यस्थितीत राज्यात जिल्हा परिषद व महानगरपालिका/नगर 
पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव-२०२३/प्र.क्र. ९७/एसएम-५ 


परिषद/ नगरपालिका/ कटक मंडळ यांच्या एकूण इ.१ ते इ.४ च्या ४१,९६६ व इ.१ ते इ. ७ च्या 


१७,७८८ एवढ्या शाळा असून त्यापैकी अनुक्रमे इ. ५ वी चा वर्ग २८,५४९ झाळांमध्ये व इ.८ वी चा वर्ग 


१२,१३१ शाळांमध्ये वर्ग जोडण्याची कार्यवाही अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ 
वी चा वर्ग जोडण्याची कार्यवाही प्राथम्याने करणे गरजेचे आहे. 
७. भारतीय राज्यघटनेच्या ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात 


येणाऱ्या शासकिय/ जिल्हा परिषद शाळांचे सनियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सोपविणे 


आवश्यक असूनही बहुसंख्य ठिकाणी अद्यापही महानगरपालिका/पालिका/नगरपरिषद यांच्याकडे 


शासकिय/ जिल्हा परिषद शाळा हस्तांतरीत झालेल्या नाहीत. सद्यस्थितीत मुंबई विभागाच्या ५१, 


औरंगाबाद विभागाच्या २६ तर अमरावती विभागाच्या ८० शाळा जिल्हा परिषदांकडून 


महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपरिषदांकडे स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे 


प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सदर कार्यवाही त्वरीत होणे आवरयक आहे. 


८. राज्यात सर्व व्यवस्थापनांच्या मिळून सुमारे १ लाख १० हजार शाळा कार्यरत आहेत. त्यामध्ये 


सुमारे २ कोटी १२ लाख मुले शिक्षण घेत आहेत. सदर शाळांमधील इ. ८ वी, इ. ९वीव इ. १० वी 


मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची व्यवस्थापन निहाय संख्या खालीलप्रमाणे आहे :- 


व्यवस्थापन इ. ८ वी विद्यार्थी!|इ. ९ वी । इ. १० वी विद्यार्थी । 
संख्या विद्यार्थी संख्या | संख्या 

खाजगी व्यवस्थापन शाळा १६८९८०५ १७३२८९४ १७४६५७० 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा । २००१८३ ९२२९० ८९५०९ 

(जि.प./नपा/नप/कटक मंडळ/मनपा) 

इतर शासकीय शाळा ३८९९४ ३८४३७ २५९४७ 

एकूण १९२८९८२ १८६३६२१ १८७२०२६ 


राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या इयत्ता ८ वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १९.२८ 


लाख इतकी आहे. तर इयत्ता ९ मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १८.६३ लाख आहे. शासकीय 


शाळांमधून इयत्ता ८ मधून इयत्ता ९ वी मधील प्रवेशा घेतेवेळी, सुमारे १ लाख विद्यार्थ्यांची गळती होत 


आहे. त्यापैकी सुमारे ४०,००० विद्यार्थी खाजगी व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक शाळांमध्ये जात असल्याचे 


दिसून येत असले तरी उर्वरीत ६०,००० विद्यार्थी पुढील माध्यमिक शिक्षण घेत नसल्याचे दिसून येत 


आहे. सदर बाब विचारात घेता, सदर विद्यार्थ्यांची गळती मुख्यत्वेकरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 


माध्यमिक शाळा नसल्यामुळे तसेच खाजगी अनुदानित शाळा ठराविक अंतराच्या परिसरात सर्वच 


ठिकाणी उपलब्ध नसल्याने इयत्ता आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना इयत्ता 


नववीच्या वर्गात प्रवेशा घेण्यासाठी निकषानुसार विहित केलेल्या अंतरात शाळा उपलब्ध होऊ WHA 


नाही. परिणामत: त्यांची शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाण वरील तक्‍्त्यानुसार आढळून येत आहे. तसेच 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव-२०२३/प्र.क्र. ९७/एसएम-५ 


UDISE+ Helles आकडेवारीनुसार इयत्ता नववी व दहावीचे वर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक 


शाळेस संलग्न नसल्याने विद्यार्थ्यांची इयत्ता आठवीनंतर गळती होताना दिसून येते, त्यामुळे राज्याचा 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील Gross Enrollment Ratio व Net Enrollment Ratio कमी 
दिसतो. 

९. केंद्र शासनाने देशात निवडक पीएमश्री शाळा सुरू केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने भौतिक 


सुविधा व शैक्षणिक गुणवत्ता यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. यामध्ये शाळांची निवड करताना 


प्राधान्याने इयत्ता १ ली ते १० वी/ १२ वी च्या शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची 


निवड करण्यात येते. यावरून sa नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी शाळांची निवड करताना इयत्ता १ली ते 


१० वी/ १२ वी ची शाळा व त्या शाळांची अधिकाधिक पटसंख्या हा महत्त्वाचा निकष विचारात घेतला 


जातो, कारण त्यास धरून अनेक सोयी सुविधा संलग्न असतात. 


१०. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी चा वर्ग असणाऱ्या शाळांना 


इयत्ता ९ वी व इयता १० वी चे वर्ग जोडण्यास परवानगी दिल्यास, उपरोक्त अडचणी दूर होऊन हे 


विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकून राहण्यास मदत होईल. त्यामुळे इयता १ ली ते इयत्ता ८ वी 


च्या जिल्हा परिषद शाळांना इयत्ता ९ वी व १० वी चे वर्ग जोडण्याबाबतची स्थानिक स्वराज्य संस्थांची 


मागणी असते. शासकिय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० 


वी चे वर्ग जोडल्याने, सदर वर्गावर शिकविण्यास आवश्‍यक शौक्षणिक पात्रताधारक विषयनिहाय 


शिक्षक लागणार आहेत. सदर वर्गावर नव्याने पदभरतीने शिक्षकांची नेमणूक करण्यामध्ये, महाराष्ट्र 


स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ लागू झाल्यामुळे स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांवर आर्थिक भार येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर वर्गावर शिक्षक शक्‍यतो 


सद्यस्थितीत कार्यरत विहित शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांतूनच संबंधीत जिल्ह्यातील 


मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत उपलब्ध करुन घेणे संयुक्तिक होईल. 


११. उपरोक्त वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य 


संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्‍यकता असल्यास उच्च प्राथमिक 


व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१ ली ते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व 


आवश्‍यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास कार्यपध्दती विहित करणे आव्यक आहे. 


त्यानुषंगाने सुधारित कार्यपध्दती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
प्रस्तावनेत नमूद वस्तूस्थिती विचारात घेता, वाचा येथील क्र. ८ वरील शासन निर्णय दिनांक 


१९.०९.२०१९ अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक 


धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५वी चा वर्ग व 
पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव-२०२३/प्र.क्र. ९७/एसएम-५ 


आवश्‍यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१लीतेइ.७वी 


च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्‍यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास पुढीलप्रमाणे 


कार्यपध्दती विहित करण्यात येत आहे :- 


१, 


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 


२०२० मधील तरतूदी विचार घेऊन राज्यातील सर्व बालकांना वय वर्ष १८ पर्यंत त्यांचे इयत्ता १२ 


वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शासन व स्थानिक प्राधिकरण संयुक्‍तपणे जबाबदारी पार 


पाडतील. 


. संयुक्त राष्ट्र यांनी विहित केलेल्या शिक्षणाशी संबंधीत शाश्वत विकासाची ध्येय ( Sustainable 


Developement Goal) सन २०३० पर्यंत साध्य करण्यासाठी व विद्यार्थ्याच्या शिक्षणात वयाच्या 


१८ वर्षापर्यंत कुठेही खंड पडू नये म्हणून राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 


शाळांची संरचना ही इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी अथवा इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी अथवा इयत्ता 


१ ली ते इयत्ता १० वी/ इयत्ता १२ वी यापैकी एक अशी संरचना असणे आवश्‍यक आहे. 


. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार प्राथमिक शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय 


उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद झाळांना 


अंगणवाड्या संलग्न असून त्याव्दारे पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यात येत आहे. शाळेशी संलग्न 


नसणाऱ्या ठिकाणीही पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्याची उचित कार्यवाही 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावरुन करणे आवश्‍यक आहे . 


. त्यामुळे परिशिष्ट “अ ते ड” येथे नमूद जिल्हानिहाय मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५ वी चा वर्ग व आवश्‍यकता असल्यास 


उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१लीते इ. ७ वी च्या शाळांना इयत्ता 


आठवीचा वर्ग व आवरयक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम 


प्राधिकारी म्हणून अनुक्रमे संबंधीत जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/ 


आयुक्‍त, महानगरपालिका यांना घोषित करण्यात येत आहे. 


., केंद्र शाळा, seat शाळा व पीएमश्री शाळा तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये 


प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक वर्गात ३० व उच्च प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक वर्गात 34 व त्यापेक्षा जास्त 


विद्यार्थी असल्यास यांना प्राधान्याने इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळांना इयत्ता ५वी चा वर्ग व 


आवश्‍यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता इ.१लीते इ. ७ 


वी च्या शाळांना इयत्ता आठवीचा वर्ग व आवश्‍यक असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यात यावेत. 


., जिल्हा परिषद व नगरपालिका/ नगरपरिषद/ महानगरपालिका/ कटक मंडळे स्तरावर 


प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची मंजूर पदे जिल्हानिहाय व नगरपालिका/ 


नगरपरिषद/ महानगरपाळिका/ कटक मंडळे निहाय निश्चित करण्यात आलेली आहेत. त्या 
पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव-२०२३/प्र.क्र. ९७/एसएम-५ 


पदांच्या मर्यादेमध्ये परिच्छेद क्र. ४ येथे नमूद वर्ग जोडल्यामुळे एकूण जिल्हा परिषद व 


१०. 


नगरपालिका/ नगरपरिषद/ महानगरपालिका/ कटक मंडळे अंतर्गत आवश्‍यक होणारी पदे 


जिल्हा परिषद व नगरपालिका/ नगरपरिषद/ महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय निश्चित 


करण्यात आलेल्या मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत आवश्‍यकतेनुसार वापरण्याचे अधिकार 


संबंधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधीत नगरपालिका/ नगरपरिषद/ 


कटक मंडळे यांच्या मुख्याधिकारी/ कमांडिंग ऑफिसर यांच्या मार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हयातीळ महानगरपालिकांबाबत हे अधिकार संबंधीत 


महानगरपालिका आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 


जिल्हा निहाय प्राथमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट-“अ” मध्ये, जिल्हा निहाय 


माध्यमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट-“ब” मध्ये व नगरपालिका/ 


नगरपरिषद/ महानगरपालिका/ कटक मंडळे निहाय प्राथमिक शाळांतील पायाभूत पदांची 


संख्या परिशिष्ट - “क” मध्ये व नगरपालिका/ नगरपरिषद/ महानगरपालिका/ कटक मंडळे 


निहाय माध्यमिक शाळांतील पायाभूत पदांची संख्या परिशिष्ट - “ड” मध्ये उपलब्ध करून 


देण्यात येत आहे. 


, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी वर्ग जोडताना शिक्षकांची अतिरिक्‍त पदे लागत असल्यास 


सोबतच्या परिशिष्ट “अ ते ड” मध्ये दर्शवण्यात आलेल्या मंजूर पायाभूत पदांच्या मर्यादेत 


प्राथमिक मधून माध्यमिक व माध्यमिक मधून प्राथमिक मध्ये वर्ग करण्याचे अधिकार परिच्छेद क्र. 


४ मध्ये नमूद सक्षम WRI प्रदान करण्यात येत आहेत. 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना इयत्ता १ ली ते इयत्ता ४ थी च्या शाळेस इयत्ता 


पाचवी ते इयत्ता आठवीचे / इ.८वी ते इ.१० वी चे वर्ग जोडल्याने, त्या वर्गांना शिकविण्यासाठी 


विषयनिहाय शिक्षक लागतील. या शिक्षकांची उपलब्धता ही सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या व 


त्या वर्गासाठी आवश्‍यक शौक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांमधून समायोजनाद्वारे उपलब्ध 


करुन घेण्याचे अधिकार परिच्छेद क्र. ४ येथे नमूद संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांना राहतील. सदर 


वर्गांसाठी see) समायोजनाद्वारे शिक्षक उपलब्ध करुन घ्यावेत. सदर समायोजन करताना 


विहित कार्यपध्दतीचे व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
कार्यरत शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार सदर शिक्षक वर्ग करत असताना, 


प्राथमिक/माध्यमिक प्रवर्गातील शिक्षकांच्या वेतनास संरक्षण देऊन, पायाभूत रिक्त पदांच्या 


मर्यादेत सदर वर्ग जोडण्यास मान्यता देण्यात यावी. सदर वर्ग जोडताना प्राथमिक मधून 


माध्यमिक व माध्यमिक मधून प्राथमिक मध्ये पायाभूत पदे वर्ग करण्याची आवश्‍यकता असल्यास, 


अशा पदांना वेतन अदा करण्यामधील वित्तीय बाबींकरीता सविस्तर प्रस्ताव विहित पद्धतीने 


शासनास सादर करावा. 
पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव-२०२३/प्र.क्र. ९७/एसएम-५ 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


२. 


कोणत्याही परिस्थितीत पायाभूत पदांच्या मंजूर संख्येपेक्षा जास्तीची पदे मंजूर केली जाणार 


नाहीत, याची संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये भविष्यात वरीलप्रमाणे वर्ग जोडणी किंवा माध्यमिकचे 


नव्याने वर्ग सुरू केल्याने विद्यार्थ्याच्या पटसंखेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अऱ्या 


ठिकाणी पायाभूत भौतिक व शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी लागणारा निधी समग्र शिक्षा, 


स्टार्स प्रकल्प, पीएमश्री शाळा, आदर्श शाळा, जिल्हा परिषद सेस फंड, जिल्हा नियोजन 


समितीकडून उपलब्ध होणारा निधी, जिल्हा खनिज निधी, १५ वा वित्त आयोग, आमदार- 


खासदार निधी, सी.एस.आर. फंड, देवस्थानांकडून निधी (उदा. शिर्डी, सिध्दीविनायक), 


रोजगार हमी योजना व याव्यतिरिक्त अन्य विभागांच्या योजनांचा वापर करुन समन्वयाने निधी 


उपलब्ध करुन घेता येईल. 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना वरीलप्रमाणे वर्ग जोडताना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या 


शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा 


हक्क नियम, २०११ मधील निकष व तरतूदींचे पालन करावे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६७, दिनांक ०५.०३.२०२४ 


अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२४०३१५१६३३५९०९२१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


AY w 


०८ ० 


टी ae 


Digitally signed by RANJIT SINGH DEOL 

RA N J | T S | N G H DN: CN = RANJIT SINGH DEOL, C = IN, 5 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 

D EF O |_ EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2024.03.15 16:45:48 +05'30' 


(रणजितसिंह देओल) 
प्रधान सचिव 


मा मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग), यांचे स्वीय सहाय्यक, 

आयुक्त (शिक्षण), पुणे. 

सर्व AYR मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपंचायत/ 
जिल्हा परिषद) 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 

सर्व शिक्षण उपसंचालक, 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव-२०२३/प्र.क्र. ९७/एसएम-५ 


८. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), 


मुख्याधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद. 


१०. कमांडिंग ऑफिसर, कटक मंडळे 
११. निवडनस्ती-एसएम ५. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


परिशिष्ट-अ 


अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | व्यवस्थापनाचे नाव हहरासह | शासन निर्णय दिनांक | प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षकांची 
(उदा. नगर परिषद, आळंदी) | २६.११.२०१९ जिल्हा | पायाभूत संख्या- संच मान्यता सन 
परिषद पायाभूत संख्या | (शिक्षणाधिकारी  ।२०२२-२३ नुसार मान्य 
प्राथमिक यांनी दिलेली पदे संख्या 
संख्या) 


र 
र 
) 
० 
र 
z 
E 


१८ |सातारा जिल्हा परिषद सातारा ८४१५ 
र 
ठाण 


जिल्हा परिषद ठाणे aces 99949 ४११९ 
4 
23.  ।पालघर जिल्हा परिषद पालघर ७११२ 


र 
र 
z 

र 
is 


परिशिष्ट-ब 


अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | व्यवस्थापनाचे नाव हहरासह | शासन निर्णय दिनांक | माध्यमिक शिक्षक | माध्यमिक शाळा संच 
(उदा. नगर परिषद, आळंदी) | २६.११.२०१९ जिल्हा | पायाभूत संख्या- ।मान्यता सन २०२२-२३ 
परिषद पायाभूत संख्या | (शिक्षणाधिकारी | नुसार मान्य पदे संख्या 
प्राथमिक यांनी दिलेली 
संख्या) 


र 
र 
) 
० 
cfg जिल्लवसदकेल्लर [ea [ed 

Zz 
र 
E 

am 

१११५१ 

fewer] Ep 
र 
se तिल्लक््दक ee 
a fem [Ree [am fT 
र 20 
vm 
a 


परिशिष्ट-क 


अ.क्र जिल्ह्याचे नावा ।व्यवस्थापनाचे नाव हाहरासह (उदा. नगर | प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षकांची 
परिषद, आळंदी) पायाभूत संख्या- संच मान्यता सन 
(शिक्षणाधिकारी  । २०२२-२३ नुसार मान्य 
प्राथमिक/ प्रशासन पदे संख्या 
अधिकारी यांनी 
दिलेली संख्या) 


zi 

J 

र 
ठाणे 


* 


वण वळ 
: 

: 

9 रळ 

र 

र 

र 
०] 


zs 
रे 
वि 
ह) 
% 
i 


१५ 
१६ 
१७ 

G 


परिषद मुर्तीजापूर 

नगर परिषद तेल्हारा 

नगर परिषद दर्यापूर 

नगर परिषद अचलपूर 

नगर परिषद चांदुर बाजार 

नगर परिषद शोंदुर्जनघाट 

नगर परिषद वरुड 

नगर परिषद मोर्शी 

नगर परिषद अंजनगाव सुर्जी 

४१ नगर परिषद चांदुर रेल्वे 

४२ नगर परिषद चिखलदरा 

४३ नगर परिषद करंजा लाड 

४४ नगर परिषद धामणगाव 

नगर परिषद संगमनेर 

नगर पालिका श्रीरामपूर 

नगरपालिका कोपरगाव 

४८ कटक शिक्षण मंडळ अहमदनगर 
९ ।अहमदनगर राहुरी नगरपालिका राहुरी 

yo ।उस्मानाबाद नगर पालिका उस्मानाबाद 

५१ ।उस्मानाबाद नगर पालिका कळंब 

५२ ।उस्मानाबाद नगर पालिका तुळजापूर 

५३ औरंगाबाद नगर परिषद वैजापूर 

५४ औरंगाबाद नगर परिषद सिल्लोड 

कोल्हापूर नगर पालिका जयसिंगपूर 

नगर परिषद कागल 

नगर परिषद गडहिंग्लज 

५८ ।गडचिरोली नगर परिषद देसाईगंज 

4 नगर परिषद गडचिरोली 

go ।गोंदिया नगर परिषद गोंदिया 

६१ ।गोंदिया नगर परिषद तिरोडा 

६२ नगर परिषद बल्लारपूर 

६ नगर परिषद राजुरा 

६४ नगर परिषद वरोरा 

नगर परिषद रावेर 

नगर परिषद चोपडा 

नगर परिषद यावल 

नगर परिषद चाळीसगाव 

नगर परिषद भुसावळ 

नगर परिषद अमळनेर 

नगर परिषद सावदा 

नगर परिषद जालना 

नगर परिषद कुळगाव बदलापूर 


AN 
९) 


* न 
A) ) 
mn 
A) 


AN 
ZS) 


aN 
wa 
ae} 
mn 
aN 


ay | "७ 
Cn} 6 | m 
4 
4 
ay | a 
०८ | “८० 

21 xX 


A 
eC 


AN 
| 
AN 

o 


) re 2 ) 
ios 


vo 
mm 
०9८ 
Ls 
me) 


GS 
mM 
mm 
GS 


AN 
ठ 
A 


we) 
ios 


Oo 
an 
A 
A 


A~) 
(२ y 


-| | 4 
4] 4 


४६ 
४७ 


wa 
wv 


4) | ८३ 
a] | om 
a] 4 
| a 
a) 44 

4 col 
a! “८ 


4 
A 
° 
A 
०9८ 


me} 
“> | “> 

०9८ 
-०| Oo] & 
AY; -0 | 0 | om 
नज (५ 0 | 6 


ios 
A 
mn 
aa) 


Le 
८ 
छि 
ES 
Le 
ee 
ce 


A 
aa) 
ऱ्ठ 
S 


द्द 
4& 
षु (9 


ae) 
ae) 
A 
“(2 
०9८ 


c 
es 
A) 


way 
“0 
o 
A) 


oC 
Ls 
| 2% in _० | 4 


mn 
O° 

mn 
ठ 


-O LO 
A| Rl x 
त्र ळ 
AN ao) 
oc | in 


| | 
ws 
छठ 
ज्ये 
mn 


aN 


IEEeEEEEEEEEE 
ag [a | oq sp ay] oy) of} | 4 

| 
af १2११११ 4 ३ 


ही 
"| -0 
Oo 
A) 


“८४ | mM 
Al S 
Sl} | ८| 
all 


SG] © 
0 | “0 


A 
0 
eC 


2 | 2v 
ios 


4 


o 

ios 

A} of] £ 
y} SG] GIT re 


me) 
छ 
A) 


७२ 


4 
ठु 
ऱ्य 


Oo 
a7 
va) 
तर 
S 
> 


ठाणे 


नगर परिषद अंबरनाथ 


१३० 


७9४ T 


७८ नंदुरबार 


नांदेड 


cal 
“a 
al 
ral 


S 
we) 
= 
“4 


ATA A | ६५ ATA ~ 
mn} >८ ०८ | wl] A] -5 [७] 
aj) ay ay ay ay 4 
— —_— — — —_— — 
zl a) 4) 4) 5) य य 
od 


al 
“4 
Al > 


a 


९१ 
९२ 
83 
९४ 
९५ 
९६ 
पुणे 
ee 
jae 


१०५६ बुलढाणा 
१०६ बुलढाणा 
१०७ बुलढाणा 
१०८  ।बुलढाणा 
१०९ बुलढाणा 
बुलढाणा 
बुलढाणा 
११२ बुलढाणा 
११३ बुलढाणा 
११४ 


a 
a 
नागर 
हणा 
दिपक 
को 
a 
a 


eg fegl so] al al a 
क St] Bp] Bp) op 
4| sl si} si 


6a | 62} | 62] | oa) | ca | ७५] | 


62) | ool 
3 
6 
न्न 
4 
— 


नगर परिषद SETI 

नगर पालिका बीलोली 

नगर परिषद कळमेश्वर 

नगर परिषद सावनेर 

नगर परिषद काटोल 

नगर परिषद रामटेक 

नगर परिषद मोवाड 

नगर परिषद नरखेड 

नगर परिषद उमरेड 

नगर परिषद मोहपा 

छावनी परिषद कामठी 

नगर परिषद खापा 

नगर परिषद कामठी 

कटक मंडळ देवळाली कॅम्प नाशिक 
नगर परिषद मनमाड 

नगर परिषद नांदगाव 

नगर परिषद जव्हार 

नगर परिषद तळेगाव दाभाडे 
नगर परिषद लोणावळा ता. मावळ 
नगर परिषद शिरुर 
नगरपालिका भोर 

नगर परिषद जुन्नर 

नगर परिषद बारामती 

नगर परिषद आळंदी 

नगर परिषद सासवड 

कटक मंडळ देहुरोड 

नगर परिषद बुलढाणा 

नगर परिषद खामगाव 

नगर परिषद देऊळगाव राजा 
नगर परिषद लोणार 

नगर परिषद चिखली 

नगर परिषद मलकापूर 

नगर परिषद नांदुरा 

नगर परिषद Bd 

नगर परिषद सिदखेड राजा 
नगर परिषद मेहकर 

नगर परिषद जळगाव जामोद 


al 


4 
4 


| 


| 


o 
wv 


4) 


4 


GS 


GS 


9८ 


Oo 
AI} o| # cC AN} OM] A] WwW 


GS 


S ios 
wa 


aN 
-O छठ 


oO 
Oo 
mn 


|] ०८ ॥ ०८ 
९७ | 65 | 2a 


xc] Go| S} col] erlo| ss 
es S -O Cl] AI] vy oC 


Oo 
[७] 
A 


८२ 


नगर परिषद नंदुरबार 
नर ८४ ३८ 


जळ कळी 


११५ 


Es 
a 
4 


नगर परिषद तुमसर 


११ 
११ 
११ 
१२ 
१२ 
१२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
934 
१३६ 
१३७ 


७ 
८ 


९ 


० 
१ 
२ 


=O 
ne 
ww 


१४४७ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
AYR 
१५३ 
१५४ 


7 
नतर 
7 
नर 
7 
यवतमाळ नगर 
7 
i 
नतर 
7 
नतर 


रायगड नगर 


परिषद पवनी 

र परिषद भंडारा 

र॒ परिषद दारव्हा 

र परिषद आर्णी 

र परिषद पुसद 

र परिषद उमरखेड 
र परिषद यवतमाळ 
र परिषद वणी 

र॒ परिषद पांढरकवडा 
र परिषद घाटंजी 

र परिषद दिग्रस 

र परिषद नेर 

नगर परिषद रत्नागिरी 


io 
ios 


c 
es 
A) 


महाड नगर परिषद महाड 


| 
4 


नगर परिषद अलिबाग 
र परिषद रोहा 


रायगड नगर 
रायगड 
रायगड 


र॒ परिषद माथेरान ता. कर्जत 
नगर परिषद पेण 
नगर परिषद उरण 


रायगड 
रायगड 


रायगड नगर 


हता 
=p 
ऱ्मं 


नगर परिषद मुरुड - जंजिरा 
नगर परिषद श्रीवर्धन 

र॒ परिषद खोपोली 
नगर परिषद सिंदी (रेल्वे) 
नगर परिषद वर्धा 

नगर परिषद पुलगाव 
नगर परिषद देओळी 
नगर परिषद आर्वी 

नगर परिषद हिंगणघाट 
नगर परिषद रिसोड 
नगर परिषद वाशिम 
नगर परिषद कारंजा 


| 
७ 


an 
o 


A) 


>“0 ) 
“Oo ) 


“(_) 


हता 
च 
ऱ्मं 


सांगली नगर 
सांगली नगर 


सातारा 
सातारा 
सातारा 


नगर परिषद मंगळूरपीर 
र परिषद विटा 

र परिषद तासगाव 
नगर परिषद वाई 

नगर परिषद फलटण 


y 


नगर परिषद कराड 


>“? 


सातारा 
सातारा 


गिरीस्थान नगर परिषद महाबळेश्वर 


नगर 


र पालिका सातारा 


oOo}; 9८ 


गिरीस्थान नगर परिषद शिक्षण मंडळ 
पाचगणी 
नगर परिषद शिक्षण मंडळ कुर्डूवाडी 


१८५ 


A 
AN 


१५६ 


2 
Sd 


नगर पालिका मंडळ अक्कलकोट 
सोलापूर नगर परिषद पंढरपूर 
सोलापूर नगरपालिका शिक्षण मंडळ बार्शी 


नगरपालिका शिक्षण मंडळ करमाळा 
ARNE 


परिशिष्ट-ड 


जिल्ह्याचे नाव व्यवस्थापनाचे नाव हाहरासह (उदा. नगर | माध्यमिक शिक्षक | माध्यमिक शाळा संच 
परिषद, आळंदी) पायाभूत संख्या- ।मान्यता सन २०२२-२३ 
(शिक्षणाधिकारी | नुसार मान्य पदे संख्या 
प्राथमिक/ प्रशासन 
अधिकारी यांनी 
दिलेली संख्या) 


र वण 
iz 
Cc 
=| 

TNT दर्यावर = fs 
र 
२155 


अमरावती नगर परिषद मोर्शी 


का 
नगर परिषद सिल्लोड 

E 
र 
: z 9 
क रू रर 
र रू रू 
० ; 
र 
रु रु 
कक ; ; 
र् ळ ळू 
रू ; ण 
रू 


२८ ।यवतमाळ नगर परिषद पुसद 
२९ ।यवतमाळ नगर परिषद उमरखेड 


३० |यवतमाळ नगर परिषद यवतमाळ 
रायगड नगर परिषद खोपोली 
वणी Rc झक 


नगर परिषद हिंगणघाट 


४ विन निगरपरेकद वाहन a 


[वन न्सिव्सदकाणा [112८000007 


